संगणक अर्हता परिक्षेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) 


शासन पुरकपत्र क्र. मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : १६ जुले, २०१८. 


वाचा :- 9. शासन निर्णय, सामान्य प्रश्ञासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, ATTA २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, 
दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०१३. 
२. शासन पुरकपत्र, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्र. मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, 
दिनांक ०८जानेवारी, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


या विभागाकडून संगणक अर्हतेबाबत वेळोवेळी शासन निर्णय पारीत करण्यात आले असून सदर 
अर्हतेसाठी ग्राहय धरण्यात येणा-या अभ्यासक्रमा संदर्भातील अद्ययावत तरतुदी संदर्भाकित दि.४.२.२०१३ 
च्या शासन निर्णयामध्ये विहित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद 
(MSCE), पुणे मार्फत सुरू करण्यात आलेल्या गर्व्हनमेंट सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स 
(GCC-TBC) 30, ४० शा.प्रमि. या सहा महिने कालावधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश नव्हता. या 


अभ्यासक्रमांमध्ये MSCIT संगणक अभ्यासक्रमातील समकक्ष विषय शिकविण्यात येतात. 


२. सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मातंस प्र.क्र.०३/६५/३९, दिनांक 
१८ जुले, २००३ अन्वये अपर मुख्य सचिव (सा.प्र.वि./सेवा) यांच्या अध्यक्षतेखाळी संगणक अर्हता परिक्षा 
उत्तीर्ण करून प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणे व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी गठित 
करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ०१ जून, २०१८ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयास 
अनुसरून महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद (MSCE), पुणे मार्फत सुरू करण्यात आलेल्या गर्व्हनमेंट 
सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स (GCC-TBC) ३०, ४० शा.प्रमि. या सहा महिने 
कालावधीच्या अभ्यासक्रमांचा संदर्भीय क्र. १ मधील शासन निर्णयात समावेश करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, 


शासन पुरकपत्र- 


शासन निर्णय क्रमांक क्र.मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/का.३९, दिनांक ०४.०२.२०१३ व दिनांक 
०८.०१.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन खालीलप्रमाणे नवीन अभ्यासक्रमाचा 
समावेश करण्यात येत आहे:- 


परि.१.८ - महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद (MSCE), पुणे मार्फत सुरू करण्यात आलेल्या गर्व्हनमेंट सर्टिफिकेट 
इन कॉम्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स (GCC-TBC) चे खालील अभ्यासक्रमांचे प्रमाणपत्रधारक. 


१. बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी /इंग्रजी/हिंदी ३० श.प्र.मि. (कालावधी-६ महिने) 
२. बेसिक कोर्स इन कॉम्प्युटर टायपिंग मराठी /इंग्रजी/हिंदी vo श.प्र.मि. (कालावधी-६ महिने) 


हे शासन पुरक पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०७१६१६००२२२०११ असा आहे. सदर झासन पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ba basa heb i न्या ean ee aa 


2.5.4.20=adab7b2eaaba081a55cef06bdb6c80e1d685a43bde4 76714 
5319561 


Ser 
Sadashiv Khandare ४ यद कळल 


1018.07.16 16:04:51 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. सर्वमा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

५. मा. मुख्य सचिव, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

. “प्रबंधक, मुळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१०. *प्रबंधक, अपिल शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

११. *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१३. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 

१४. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१५. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, 


१६. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

१७. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

१८. *प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, 

१९. सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२०. सचिव, राज्य मुख्य सेवा हमी आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचलनालय, मुंबई 

२२. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई, 

२३. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई, 

२४. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२५. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

२६. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 

२७. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

२८. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

२९. *आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद, पुणे 

३०. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख 

३१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

३२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई, 
३३. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

३४. निवड नस्ती (का.३९) 

*पत्राने 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


